निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पंढरपूर 
कार्यालयाच्या शासकीय जागेस कुंपणच्या 
(संरक्षक भिंतीच्या) बांधकामाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१०१७/प्र.क्र.४३/राऊशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०७ जुले, २०१७. 


वाचा:- 9) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, म.रा. मुंबई यांचे पत्र क्र. बीएलडी-११२०१६/ ११०९/१७/ सहा, 
दि. २४.०१.२०१७. 

शासन निर्णय:- 

निरीक्षक, राउशु पंढरपूर कार्यालयाच्या शासकीय जागेस कुंपणच्या (संरक्षक भिंतीच्या) 
बांधकामासाठी, छाननीअंती परिगणित करण्यात आलेल्या रु.२८,४९,७४९/- (रूपये अठ्ठावीस लक्ष 
एकोणपन्नास हजार सातशे एकोणपन्नास फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन 
राहून, शासनाची प्रशासकीय मान्यता (वित्तीय मान्यता वगळून) देण्यात येत आहे. 
१. सदर कामाकरीता लागणारा खर्च उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागवावा. 
२. सदर अंदाजपत्रकास कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंढरपूर तसेच उपभोक्ता 

विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याचे साक्षांकन आवश्‍यक आहे. 

हा आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/ प्र.क्र. 30/ 2093/ विनियम, भाग-२, दि. १७ 
एप्रिळ, २०१५ नुसार, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-५ मधील अ.क्र. १व 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३६०/ इमा-२, दि. ३१.०३.२०१७ अन्वये 
प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७०७०७१०४९३१६२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Shivaji 8१00130 कणी न 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Chavan Ss 
(शिवाजी चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग इमारती-२/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर. 
५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंढरपूर. 
६. निवडनस्ती-राउझ्ु १ 


Cc 40 A -0 


